विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2098 

निवडणूक संबंधीत राज्य, जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना पारिश्रमिक / 
मानधन देण्याबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - सीईएल - २०१९/प्र.क्र.१३९६/१९/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ- शासन निर्णय क्रमांक: सीईएल-२०१९/प्र.क्र.१३९६/१९/३३(१), दिनांक ०९.१२.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ ची अधिसूचना जारी केल्यापासून ते 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ ह्या कालावधीत निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष 
निवडणूकीच्या कामाशी संबंधित असलेल्या राज्य, जिल्हा व तहसिल स्तरावरील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
माहे ऑक्टोबर २०१९ ह्या महिन्यातील अनुज्ञेय मूळ वेतन (Basic Pay) एवढी रक्‍कम पारिश्रमिक/ मानधन म्हणून 
देण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 

सदर शासन निर्णयात परिच्छेद १ मधील (अ) राज्यस्तर मधील अ.क्र. १२ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“१२. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाने सेवा अधिग्रहित केलेले तसेच सामान्य 


प्रशासन विभागाने अधिग्रहीत करुन ज्यांच्या सेवा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत असे राजपत्रित 
अधिकारी.” 


२. हे शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : ३१५/१९/सेवा-६, दिनांक १३.०१.२०२० , 
तसेच अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : ३४/२०/व्यय-४, दिनांक १४.०१.२०२० अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८१२४४५२६४०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ANIL NANSING VALVI 
N, 


ANIL NANSING “= ——— spa 
(अ. ना. वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), नागपूर 
३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई / वांद्रे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीईएल - २०१९/प्र.क्र.१३९६/१९/३३ 


छ. 
षु. 
६. 


१०, 
११. 
१२. 
Aes 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
24. 
२२. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

संचालक, शासन मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, यांचे स्वीय सहायक, चर्नी रोड, 
मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सहायक आयुक्‍्त/ उप आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (निवडणूकीचे काम करणारे) 
सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी 

*सर्व विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी 

*सर्व विधानसभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी 

*सर्व जिल्ह्याचे उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी 

सामान्य प्रशासन विभाग/ का.क्र.२६, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग सेवा -६, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन - ३३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


